केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियान 
कल्याण-डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १८ डिसेंबर, २०१८. 


वाचा:- 


१. शासन निर्णय नगर विकास विभाग क्र: अमृत २०१५/प्र. क्र.१९७/नवि३३, 
दिनांक १३ ऑक्टोबर, २०१५. 

२. शासन परिपत्रक क्र. नगर विकास विभाग क्र: अमृत-२०१६/प्र.क्र.१६३/नवि-३३, 
दिनांक १६ मे, २०१६ व १२ जुले, २०१६. 

३. शासन निर्णय समक्रमांक दिनांक ०९ ऑगस्ट, २०१७ 


प्रस्तावना:- 


केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाची अंमलबजावणी संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
राज्यामध्ये सन २०१५-१६ वर्षापासून राज्यामध्ये करण्यात येत आहे. सदर अभियानांतर्गत 
पाणीपुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्यजलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरित क्षेत्र विकास इ. पायाभूत 
सुविधांची निर्मिती अभियान शहरांमध्ये करण्यात येणार आहे. त्यानुसार सदर अभियानांतर्गत सन 
२०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्याच्या रु. ३२८० कोटी किंमतीच्या आराखडयास केंद्र 
शासनाने मान्यता दिलेली असून सदर आराखडयामध्ये कल्याण-डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा 
प्रकल्पाचा समावेश आहे. 
०२. अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या आराखडयामध्ये समाविष्ट 
असलेल्या पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा सविस्तर प्रकल्प अहवालास झासनाच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
अमृत अभियानाच्या सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यामध्ये 
समाविष्ट असलेल्या कल्याण-डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास चाळू दरसुचीवर 
सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षामध्ये केंद्र 
शासनाकडून मंजूर केलेल्या राज्य वार्षिक कृति आराखडयामध्ये समाविष्ट असलेल्या कल्याण- 
डोंबिवली शहराच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पास (२७ गावांसाठी प्रकल्प) प्रकल्पास यापूर्वी दिनांक ०७ 
ऑगस्ट,२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. आता दिनांक ०९ 
ऑगस्ट, २०१७ चा शासन निर्णय अधिक्रमित करून सदर प्रकल्पास संदर्भाधीन शासन 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 

निर्णयातील अटी व तरतुदीच्या अधीन राहून चाळू दरसूचीवर खालील परिच्छेद क्र. २ मधील 
विवरणपत्रात नमूद केल्यानुसार या शासन निर्णयाव्दारे सुधारीत प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत 
आहे. 


०२. कल्याण-डोंबिवळी शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पातील उपांगे व त्यांचे किंमतीचे विवरण 
पुढीलप्रमाणे आहे:- 


KALYAN DOMBIVLI MUNICIPAL CORPORATION 
Name of Work: Water Supply Scheme for 27 Villages Incorporated in KDMC 
RECAPITULATION SHEET 


4500000 
4500000 
Providing & Laying Gravity Main Network from MIDC tap 
to Sump (Katai Naka) (250mm to 1000mm Dia DI K-7, L- 164768427 
10178 m) 

Providing & Laying Gravity Main Network from MIDC tap 
to Sump (Hedutane) (350mm Dia DI K-7, L- 1336 m) 
Providing & Laying Gravity Main Network from MIDC tap 91999804 
to Sump (Vasar) (400mm to 900mm Dia DI K-7, L- 5807 m) 


269501423 
Pump House/ GSR 0.080 ML to 2.25 ML 

89254260 
Supply, Erection, Testing & Commissioning of Pumping 57388526 
Machinery for Pure Water Pumping Station 

57388526 
Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 
ESR/ GSR (Nilaje,Ghesar) (350mm to 500mm Dia DI K-9, 20899737 
L- 2161 m) 
Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 
ESR/ GSR (Kole, Katai) (300mm to 400mm Dia DI K-9 & , 19124501 
L- 1714 m) 
Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 
ESR/ GSR (Mangaon, Umbroli) (300mm to 400mm Dia DI 12972907 
K-9, L- 2088 m) 
Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 
ESR/ GSR (Usarghar, Gharivali) (300mm to 400mm Dia DI 21354949 
K-9 & L- 2580 m) 


12733192 


—S 


—S 


E 


—S 


No 
fei 
a 
aa 
== 
a 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 


ESR/ GSR (Sandap) (250111) Dia DI K-9, L- 9 m) 
Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 
ESR/ GSR (Sagaon,Nandivali 
Panchanand,Bhopar,Desalepada,Sonarpada) (200mm to 


750mm Dia DI K-9 & L- 5139 m) 

Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 

ESR/ GSR (Davadi, Golavali) (350mm to 500mm Dia DI K- 5124050 
9, L- 58 m) 

ESR/ GSR (Asade) (300mm Dia DI K-9, L- 24 m) 

ESR/ GSR (Hedutane) (350mm Dia DI K-9, L- 20 m) 

Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 

ESR/ GSR (Bhal, Dwarli) (300mm to 400mm Dia DI K-9, 3454506 
L- 75 m) 

Providing & Laying Rising Main Network from Sump to 

ESR/ GSR (Adavli Dhokali,Pisavali, Nandivali Ambarnath) 23388507 
(300mm to 600mm Dia DI K-9, L- 2583 m) 

Providing & Laying Rising Main Network from Sump to ere 
ESR/ GSR (Chinchpada, Ashele, Manere, Vasar) (300mm to 67440403 
700mm Dia DI K-9, L- 5521 m) 


Total- E 241070716 
Elevated Service Reservoir f == = oi 


Providing & Constructing Elevated Service Resrvoirs 0.5 
8 ML to 2.50 ML 294896827 
Total- F 294896827 
G) | Distribution System |. 7175) 


Water Supply Distribtuion System -Ghesar (90mm to 
19 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 24183742 
dia DI K-7 & L- 11438 m) 
Water Supply Distribtuion System (Hedutane) (90mm to 
20 | 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 600 mm 23079736 
dia DI K-7 & L- 8510 m) 

Water Supply Distribtuion System (Nandivali Ambernath) 
21 |(90mm to 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 16545562 
450 mm dia DI K-7, L- 6505 m) 

Water Supply Distribtuion System (Davadi) (90mm to 
250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 
dia DI K-7, L- 5832 m) 
Water Supply Distribtuion System (Pisavali) (90mm to 
250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 
dia DI K-7 & L- 7400 m) 
Water Supply Distribtuion System (Golavali) (90mm to 
250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 600 mm 


dia DI K-7 & L- 9576 m) 


62236288 


— — — 
N — fn) 


13 
4 


1 


— 


— 
ON 


F) 


(> 


रन्स 


| 
i 
a 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 
Water Supply Distribtuion System (Sonarpada) (90mm to 
25 225mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 26510136 
dia DI K-7 & L- 11254 m) 
Water Supply Distribtuion System (Mangaon) (90mm to 
26 | 200mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 12912968 
dia DI K-7, L- 6912 m) 
Water Supply Distribtuion System (Kole) (90mm to 250mm 
27 | Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm dia DI 15399270 
K-7 & L- 7226 m) 

Water Supply Distribtuion System (Nilje) (90mm to 250mm 
Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 500 mm dia DI 43812275 
K-7 & 450 mm to L- 17321 m) 
Water Supply Distribtuion System (Katai) (90mm to 225mm 
29 | Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm dia DI 23877337 
K-7 & L- 7648 m) 

Water Supply Distribtuion System (Usarghar) (90mm to 
30 । 225mm Dia HDPE & 350mm to 500 mm dia DI K-7 & L- 21965276 
6092 m) 

Water Supply Distribtuion System (Gharivali) (90mm to 
250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 14763045 
dia DI K-7, L- 4467 m) 
Water Supply Distribtuion System (Sandap) (90mm to 
110mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm dia DI K-7, 6039459 
L- 2173 m) 
Water Supply Distribtuion System (Bhopar) (90mm to 
33 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 14845220 
dia DI K-7, L- 9735 m) 

Water Supply Distribtuion System (Desalepada) (90mm to 
34 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 21281273 
dia DI K-7, L- 9726 m) 

Water Supply Distribtuion System (Nandivali Panchanand) 
(90mm to 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 31805997 
500 mm dia DI K-7, L- 14134 m) 
Water Supply Distribtuion System (Asade) (90mm to 
36 =| 225mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 28757537 
dia DI K-7, L- 15182 m) 

Water Supply Distribtuion System (Sagaon) (90mm to 
37 | 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 400 mm 18789107 
dia DI K-7, L- 14655 m) 

Water Supply Distribtuion System (Chinchpada) (90mm to 
38 =| 250mm Dia HDPE, 400mm to 600 mm dia DI K-7, L- 4316 14089743 
m) 
Water Supply Distribtuion System (Adavali Dhokali) 
(90mm to 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 14887232 


450 mm dia DI K-7, L- 7768 m) 


र 
ioe) 


(> 


(oS) 
Nn 


(33 
७ 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 


Water Supply Distribtuion System (Umbroli) (90mm to 
250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm dia DI K-7, 6755134 


Water Supply Distribtuion System (Bhal) (90mm to 225mm 
Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm dia DI 21004824 
K-7, L- 6873 m) 


Water Supply Distribtuion System (Dwarli) (90mm to 
250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 8703393 
dia DI K-7, L- 2776 m) 

Water Supply Distribtuion System (Manere) (90mm to 

250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 600 mm 19534091 
dia DI K-7, L- 4749 m) 

Water Supply Distribtuion System (Vasar) (90mm to 

250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 500 mm 35510146 


dia DI K-7, L- 14336 m) 


Water Supply Distribtuion System (Ashele) (90mm to 
45 | 250mm Dia HDPE, 300mm dia DI-9 & 350mm to 450 mm 20542600 
dia DI K-7, L- 5219 m) 


[aed 557286849 
Sa 
ai 
21. 
चिडला 
1 
1 


Compound Wall and Approach Road for Sump & Pump 
House & ESRs 23073288 


23073288 
MISC Work Poss 


Provision for Misc Works such as Electric Connection at 
, . र 22414251 
pumping Station & drum air valve etc. 


Total- L 22414251 


Total- (A+B+C+D+E+F+G+H+I]4+J+K+L) | 1733982034 
ADD 12 % GST | 208077844 
az TOTAL | 1942059878 


Say Rs. | 194.20 कोटी 


शि सदर प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचा कालावधी 


48 
K) 
49 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 
३. कल्याण-डोंबिवळी शहर पाणीपुरवठा योजनेचा केद्र शासनाकडून मंजूर राज्य वार्षिक 
कृति आराखडयानुसार सुधारीत वित्तीय आकृतिबंध पुढीलप्रमाणे आहे. 


नागरी योजनेची । केंद्र शासनामार्फत | राज्य शासनामार्फत | नागरी स्थानिक स्वराज्य 
अ. । स्थानिक । मंजूर किंमत | अनुज्ञेय अनुदान | अनुज्ञेय अनुदान संस्थेचा सहभाग 
क्र.।| स्वराज्य (डीपीआर । (प्रकल्प किंमतीच्या | (प्रकल्प किंमतीच्या (प्रकल्प किंमतीच्या 
संस्थेचे नाव | नुसार) ३३.३३%) १६.६७%) ५०%) 
(| २ 3 8 4 & 
कल्याण- 
: डोंबिवळी | रु. १९४.२० रु. ६४.७३ रु. ३२.३७ रु. ९७.१० 
महानगर कोटी कोटी कोटी कोटी 
पालिका 


४. संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन निर्णयानुसार कल्याण-डोंबिवली शहर पाणीपुरवठा 
प्रकल्पास खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे:- 
४.१ सदर प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका राहील. 


४.२ प्रकल्पासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा हिस्सा कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेमार्फत 
भरण्यात यावा. 


४.३ केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचना व राज्य शासनाच्या संदर्भाधीन शासन निर्णयानुसार 
सदर प्रकल्पाची अंमळबजावणी करणे कार्यान्वयन यंत्रणेस बंधनकारक राहील. 

४.४ राज्य शासनाने शासन परिपत्रक क्रमांक अमृत -२०१६/प्र.क्र. १६३/नवि-३३, दिनांक १६ 4, 
२०१६ व १२ जुलै, २०१६ नुसार विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार सदर प्रकल्पाची निविदा 
प्रक्रिया व अंमलबजावणी विहित कालावधीमध्ये पूर्ण करणे संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेवर 
बंधनकारक राहील. तसेच या प्रकल्पासाठी डी. आय. पाईप्ससह सर्व प्रकारच्या पाईप्सचा देखील 
निविदेत समावेश करण्यात यावा. 


४.५ सदर प्रकल्पाच्या निविदा या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने अमृत अभियानातील 
पाणीपुरवठा प्रकल्पांसाठी निर्गमित केलेल्या नमुना निविदा प्रपत्रानुसार करणे कार्यान्वयन 
यंत्रणेस बंधनकारक राहील. यासाठी मसुदा निविदा प्रपत्र महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने 
महानगरपालिकेस तात्काळ उपलब्ध करून द्यावे. 


४.६ सदर प्रकल्पाच्या कामाचे कार्यादेश प्रशासकीय मंजूरीच्या आदेशापासून ४५ दिवसांच्या 
आत देण्यात येतील याची कार्यान्वयन यंत्रणेने दक्षता घ्यावी. 

४.७ केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानांतर्गत केंद्र शासनाने विहित केलेल्या सुधारणांची 
(Reforms) Ucat विहित कालावधीत पूर्ण करणे संबंधित अभियान शहरास बंधनकारक राहील. 
४.८ निधी वितरणाची कार्यपद्धती:- केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक 
सूचनेनुसार केंद्र शासन हिऱ्याचा निधी हा तीन टप्यात (२०टक्के + ४०टक्के + ४०टक्के) वितरीत 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 
केला जाणार आहे. त्यानुसार केद्र शासनाकडून वितरीत निधीच्या प्रमाणात राज्य हिऱ्याचा निधी 
केंद्र हिस्सा वितरीत करताना सोबत वितरीत केला जाईल. 


४.९ अमृत अभियानांतर्गत मंजूर प्रकल्पासाठी स्वहिऱ्याचा निधी उभारताना नागरी स्थानिक 
स्वराज संस्थांनी त्यांना राज्य शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या १ टक्के मुद्रांक शुल्क व वस्तू व सेवा 
कराच्या BATAAN एककेंद्राभिमुख (Convergence) करणे आवश्‍यक राहील.यासाठी त्यांनी 
यामधून मिळणारा निधी चिन्हांकीत करून ठेवावा. 

४.१० सदर प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी या प्रकल्पाचे 
कार्यादेश दिल्यानंतरच वितरीत करण्यात येईल. त्यानुसार केंद्र शासनाने विहित केल्यानुसार 
उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनास सादर केलेनंतर पुढील हप्त्याचा केंद्र हिऱ्याचा व त्याप्रमाणत 
राज्य हिश्याचा निधी वितरीत करण्यात येईल. 


४.११ अभियानाच्या वित्तिय आकृतीबंधानुसार केंद्र व राज्य शासनाने वितरीत केलेल्या निधीच्या 
प्रमाणात नागरी स्थानिक स्वराज संस्था हिऱ्याचा निधी उभा करून सदर खर्चाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र केंद्र शासनाने विहित केलेल्या प्रपत्रात शासनास सादर करणे संबंधित कार्यान्वयन 
यंत्रणेवर बंधनकारक असणार आहे. 

४.१२ सदर प्रकल्पासाठी निधी वितरीत करताना दिलेल्या सूचनांनुसार, सदर प्रकल्पासाठी 
प्राप्त निधी शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार विहीत केलेल्या बँकांमध्ये, स्वतंत्र खाते उघडून 
ठेवणे अनिवार्य राहील. सदर प्रकल्पासाठी वितरीत केलेला निधी त्याच प्रकल्पासाठी वापरणे 
बंधनकारक असून त्याचा वापर इतर प्रयोजनार्थ केल्यास सदर बाब ही गंभीर वित्तिय अनियमितता 
समजण्यात येईल. 

४.१३ राज्य शासनामार्फत नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर, मूळ 
प्रकल्प किंमतीमध्ये कोणत्याही कारणास्तव वाढ झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित 
कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. राज्य शासनामार्फत त्या करिता कोणतेही वाढीव अनुदान उपलब्ध 
केळे जाणार नाही. 

४.१४ सदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी विहित कालावधीत पूर्ण करण्याची सर्वस्वी जबाबदारी ही 
संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.१५ प्रकल्पाचे काम सुरु झालेनंतर प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागाराने कामाची गुणवत्ता व देयके 
प्रमाणित केलेनंतर उपलब्ध निधीच्या मर्यादेत कामाची देयके १५ दिवसांत संबंधित कंत्राटदारास 
देण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयन यंत्रणेची राहील. 

४.१६ अमृत अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार सदर प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण 
प्रकल्प व्यवस्थापक सल्लागार म्हणून कार्य करील. त्यापोटी कार्यान्वयन यंत्रणा ३ टक्के इतके 
शुल्क शासनामार्फत विहीत करण्यात येणाऱ्या कार्यपध्दतीनुसार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणास 
अदा करेल, तसा ठराव महानगरपालिकेने करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अमृत-२०१७/प्र.क्र.३८४/नवि-३३ 

४.१७ सदर प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्‍यक असलेली सर्व ना हरकत प्रमाणपत्रे तसेच 
एमआयडीसीकडून पाणी आरक्षण मिळविण्याबाबतची कार्यवाही प्रकल्पाचे कार्यादेश देण्यापूर्वी 
करण्यात यावी. 

४.१८ प्रकल्प शाश्वत होण्याच्या अनुषंगाने सदर प्रकल्पाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालामध्ये नमूद 
केळलेप्रमाणे पाणीपुरवठा कराची आकारणी करणेबाबत महासभेची मान्यता घेऊन त्याअनुषंगाने 
आव्यक कार्यवाही करण्यात यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८१२१८१७५२०३९४२५ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार व नावाने, 


gitally signed by Pandurang Jotiba Jadh 


Panduran CG] _ अया या 
OS 4.20=300d785e1 2fd 19१0062083 54 


J ot | ba J a d h av क 7 da2b1bc63d18dF8i oe 7 


(पां. जो. जाधव) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा.मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) विभाग यांचे खाजगी सचिव. 
३. मा. राज्यमंत्री (नगर विकास) यांचे खाजगी सचिव 
४. अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
५. अप्पर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
६. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (२) यांचे स्वीय सहायक 
सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण,मुंबई. 
. आयुक्त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
१०. विभागीय आयुक्‍त, कोकण विभाग, नवी मुंबई 
११. आयुक्त, कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका, जिल्हा ठाणे. 
१२. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, कोण विभाग 
१३. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र नागरी विकास अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१४. जिल्हाधिकारी, ठाणे 
१५. जिल्हा प्रशासन अधिकारी, ठाणे 
१६. अधिक्षक अभियंता, मध्यवर्ती नियोजन संकल्पचित्र व सनियंत्रण, मजीप्रा, कोपरी, ठाणे 
१७. निवडनस्ती, नवि-३३. 


KKKKK 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


